ईएसबीसी/एसईबीसी या प्रवर्गातून दि.९.९.२०२० 
पूर्वी नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या परंतु 
Pyar वंचित राहिलेल्या उमेदवारांची 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृषिआ-१०२२/प्र.क्र.९७/१६-ओ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा:- 9) महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ 
(सन २०२२ चा अधिनियम क्र. ४५) 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.बीसीसी ११२२/प्रक्र.१२८/१६-ब, दि.२१.९.२०२२ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्र.बीसीसी ११२२/प्र.क्र.१२८ए/१६-ब, दि.२६.०९.२०२२. 


शासन निर्णय: 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची 
नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ सोबतच्या अनुसूचितील अ.क्र.३ येथे कृषि सेवक भरती प्रक्रीया - २०१९ करीता 
एसईबीसी प्रवर्गात दि.९.९.२०२० पूर्वी शिफारस केलेल्या परंतु नियुक्‍तीपासून वंचित राहिलेल्या 
उमेदवारांसाठी कृषि विभागाकरीता कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयांकरीता कृषि सेवकांची 
१३ अधिसंख्य पदे मंजूर केलेली आहेत. त्यानुसार कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांकरीता 
खालीलप्रमाणे कृषि सहाय्यकांची १३ अधिसंख्य पदे (सुरवातीच्या तीन वर्षांकरीता कृषि सेवक म्हणून निश्चित 
वेतनावर भरण्याकरीता व तद्नंतर नियमित वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्‍ती देण्याकरीता) निर्माण करण्यात येत 


आहेत. 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव अधिसंख्य पदावर नियुक्ती | 


करावयाच्या उमेदवाराचे नाव 


(ee . | विभागीय कृषि सहसंचालक नागपूर | श्री.आकाशा प्रवेशराव पांगरकर 


जट श्री.दिपक विनायक wy 
३. श्री. राहूल जर्नादन जाधव 
४. श्रीमती पार्वती त्र्यंबक जोजार 


षु. श्री.पवन किसनराव Carpe 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०२२/प्र.क्र.९७/१६-ओ 


६. । विभागीय कृषि सहसंचालक, श्रीमती हर्षा ग. चव्हाण 


७. | अमरावती श्रीमती मनिषा ग. दुनगहु 
८. श्रीमती रुपाली र. देशमुख 
९. श्रीमती मंजुषाताई वि. कदम 


[ee ०. | विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक | श्री.विशाल गोपीनाथ बोचरे 


ea १. श्री.संकेत ज्ञानेश्वर खैरनार 
१२. श्रीमती चारुशिला रमेश सावंत 
१३. श्री.सुरज जयंत काळे 
२. उपरोक्त अधिसंख्य पदांवर नेमणुका देताना सामान्य प्रशासन विभागाचे संदर्भ क्र.१ व २ येथील 


अधिसूचना व शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व त्यानुसार कार्यवाही करावी. 
३. सदर अधिसंख्य पदांच्या वेतनाकरीता (निश्चित वेतनावर सुरुवातीच्या तीन वर्षाकरीता व तद्नंतर 
नियमित वेतनश्रेणीत देण्यात येणाऱ्या वेतनाकरीता) येणारा खर्च संबंधित संबंधित पदाचे वेतन व भत्ते ज्या 
लेखाशिर्षाखाली अदा करण्यात येतात त्या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
४. सदर IRM निर्णय हा महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची 
नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra .9०५.॥ या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२९१२४६५०९००१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2022.09.29 12:48:55 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
सह सचिव, कृषि व पदुम विभाग 


) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

) सहसंचाळक(आस्था), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
३) सर्व संबंधित विभागीय कृषि सहसंचालक 

) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी 

) निवड नस्ती, १६-ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


